व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत 
माध्यमिक शालांत परीक्षा पूर्व तांत्रिक/व्यवासायिक 
शिक्षणाच्या सुविधेत वाढ करणे या योजनेतंर्गत 
अनुसूचित घटक कार्यक्रमांतर्गत मोफत पुस्तकपेढी 
योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : व्हिओसी-२०२१/प्र.क्र.४२/कौशल्य-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - ०८ जुले, २०२२. 


वाचा : prey विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांक व्हिओसी- 
२०२१/प्र.क्र.४२/कौडल्य-२, दि.३० सप्टेंबर,२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या अधिपत्याखालील व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळलनालयांतर्गत माध्यमिक झालांत परीक्षा पूर्व तांत्रिक / व्यवासायिक 
शिक्षणाच्या सुविधेत वाढ करणे या योजनेतंर्गत अनुसूचित घटक कार्यक्रमांतर्गत मोफत 
पुस्तकपेढी योजना राबविण्यास विभागाच्या दि.३० सप्टेंबर,२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. सदर शासन निर्णयातील योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना यामधील अ.क्र.२ मध्ये नमूद 
“सदर योजना जिल्हास्तरीय योजना असल्याने, संबंधित जिल्ह्याच्या मागणी कार्यक्रमांतर्गत 
प्रधान लेखाशिर्ष २२०३ खाली नियतव्ययाची मागणी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन 
समितीकडे करण्यात यावी. तसेच दरवर्षी निधी अर्थसंकल्पित करून विहित नियमानुसार 
खर्च होईल, याची जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. तसेच 
जिल्हा वार्षिक योजनांकरिता अनुसूचित जाती कार्यक्रमांतर्गत सन २०२१-२२ वर्षासाठी सर्व 
जिल्हायांना नियतव्यय यापूर्वीच मंजूर करण्यात आला आहे. या मंजूर नियतव्ययातूनच या 
वर्षाचा खर्च भागविण्यात यावा.” या तरतूदी ऐवजी 


“सदर योजना जिल्हास्तरीय योजना असल्याने, संबंधित जिल्हयाच्या मागणी 
कार्यक्रमांतर्गत प्रधान HART २२२५ खाली नियतव्ययाची मागणी संबंधित जिल्हयाच्या 
जिल्हा नियोजन समितीकडे करण्यात यावी. तसेच दरवर्षी निधी अर्थसंकल्पित करून 
विहीत नियमानुसार खर्च होईल, याची जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांनी 
दक्षता घ्यावी. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनांकरीता अनुसूचित जाती कार्यक्रमांतर्गत दरवर्षी 
अर्थसंकल्पित करण्यात येणाऱ्या नियतव्ययातूनच खर्च भागविण्यात यावा” असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः व्हिओसी-२०२१/प्र.क्र.४२/कौशल्य-२ 


3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०७०८१५४७४५४९०३ 
असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


PRADEEP SAHEBRAO - 
SHIVTARE = 


(प्रदीप सा. शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

मा.सभापती/उपसभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 

विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

५) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 

विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधान परिषद 

सर्व मा.विधानमंडळ सदस्य 

सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, 

मंत्रालय, मुंबई. 

१०) मा.राज्यमंत्री, SEY , रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई. 

११) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 

१२) प्रधान सचिव, कौशल्य , रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांचे स्वीय सहायक 

१४) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय 
सहायक 

१५) आयुक्त, समाजकल्याण संचालनालय, पुणे 

१७) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य 

१८) सर्व जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती 

(संचालनालयामार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः व्हिओसी-२०२१/प्र.क्र.४२/कौडल्य-२ 


१९) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

२०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

29) सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालये 
(संचालनालयामार्फत) 


२२) जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालये 
(संचालनालयामार्फत) 

२३) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२४) निवडनस्ती /कौडल्य-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


